औरंगाबाद, या जिल्ह्यासाठी पालक 
मंत्री म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ जानेवारी, २०१९. 


१) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र : संकीर्ण २०१४/ प्र.क्र.१३/शिकाना/ 
१८-अ, दिनांक:२६ डिसेंबर, २०१४ 
२) शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्र. शाकानि १०१४/ प्र.क्र. ७३(१) / 
१८ (र.व का., दिनांक: ९ जुले, २०१६, व शाकानि २०१४/प्र.क्र.७३ (२/१८ (र.व HT), 
दिनांक: ९ जुले, २०१६ 
३) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र. संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/शिकाना/ १८-अ, 
दिनांक: ९ ऑगस्ट, २०१६ 
8) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र. संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/शिकाना /१८-अ, 
दिनांक: ९ नोव्हेंबर, २०१६ 
५) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र.संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ, 
दिनांक : २९ डिसेंबर, २०१६ 
६) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र. संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ, 
दिनांक:२६ जुले, २०१७. 
७ शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र. संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ, 
दिनांक: १५ जानेवारी, २०१८ 
८) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र.संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ, 
दिनांक: १७ जानेवारी, २०१८ 
९) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग: संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ, 
दिनांक : ५ फेब्रुवारी, २०१८. 
१०) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग:संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ, 
दिनांक: ७ फेब्रुवारी, २०१८ 
११) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग: संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ, 
दिनांक: ६ जुले, २०१८ 


शासन परिपत्रक : 


संदर्भ क्र. १, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० व ११ येथील शासन परिपत्रकान्वये मा.मंत्री व 
मा.राज्यमंत्री यांच्या जिल्हा पालकमंत्री व सहपालकमंत्री म्हणून नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. 
त्यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात येत असून औरंगाबाद या 
जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून मा. मंत्री यांची पुढीलप्रमाणे नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र जिल्हा मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे नाव 
ol , ।_ औरंगाबाद _ | श्री.एकनाथ शिदे,पालकमंत्री 


२. उर्वरित जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री पदाच्या नेमणुका उक्त संदर्भ क्र. १, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ ,१० व 
११ येथे नमुद संदर्भाधीन शासन परिपत्रकाप्रमाणे कायम राहतील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०१९०११८१६३२३८७२०७ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


94) 
१६) 


Digitally signed by BIPIN MALLICK 
DN: c=IN, o=Personal, postalCode=110021, 
st=Delhi, 
2.5.4.20=85 1b304bef2c77 12cf25db5dfc449b43f1 
be8ed9746214431839058754ee9d6c, 


serialNumber=5c1e5899a9e90706d681aa81bf2b 
M A [_ a | K 35173a431909d439a2c63e7c0e76d6d83e30, 

cn=BIPIN MALLICK 

Date: 2019.01.18 16:37:43 +05'30' 


(बिपीन मल्लिक) 
अपर मुख्य सचिव (प्र.सु.व.र.व.का) 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव (पत्राने) 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई ४०००३२ 
सर्व मा.संसद सदस्य / विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद 

मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

सर्व संबंधित जिल्हा पालक सचिव 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (त्यांना विनंती करण्यात येते की, हे परिपत्रक आपल्या 
प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास 
आणण्यात यावे) 

सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

निवड नस्ती (7.923), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


